विशेष खटला H.09/2098 (जळगांव पोलीस स्टेशन 
भाग क्रमांक ५ गु.नों.क्र.१३/२००६ (जळगांव घरकुल 
घोटाळा)) खटल्याप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल न्यायालयीन प्रकरणात 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. प्रविण चव्हाण यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र.१२६ (भाग-१)/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ - (१) विधी व न्याय विभाग, शासन आदेशा क्र. १०५/२३५६/क्रा.जन/१९/“अ” शाखा. 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१९ 
(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 
दिनांक २९ जुले, २०१५. 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 
दिनांक १६ जून, २०१७. 


प्रस्तावना:- 

विशेष खटला क्र.०१/२०१४ (जळगांव पोलीस स्टेशन भाग क्रमांक ५ गु.नो.क्र.१३/२००६ 
(जळगांव घरकुल घोटाळा) ) खटल्याप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ 
येथे दाखल न्यायालयीन प्रकरणात विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून अँड. श्री. प्रविण चव्हाण 
यांची संदर्भ क्र. १ वरील विधी व न्याय विभागाच्या दिनांक २६.०९.२०१९ च्या शासन आदेशान्वये 
नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. उक्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ 
येथे शासनाच्यावतीने न्यायालयीन कामकाज हाताळणा-या अँड. श्री. प्रविण चव्हाण यांना 
व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ येथे विशहोष खटला क्र.०१/२०१४ 
(जळगांव पोळीस स्टेशन भाग क्रमांक ५ गु.नो.क्र.१३/२००६ (जळगांव घरकुल घोटाळा) ) 
खटल्यातून उद्भवणारी afte व संकीर्ण अर्ज या न्यायालयीन प्रकरणात विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी अँड. श्री. प्रविण चव्हाण त्यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक 
फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 

अ) प्रतिदिन प्रति अपिल/ संकीर्ण अर्ज परिणामकारक सुनावणी फी...रू. ३५,०००/- 
(रुपये पत्तीस हजार फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र.१२६ (भाग-१)/पोल-१० 


Zoe. A ator we यना ayaa अततल्या aay GS ary वरदान 
महिन्याच्या न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे 
परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस अधिक्षक दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान अँड. श्री. प्रविण चव्हाण यांना होणार 
नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस अधिक्षक घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र. बी-१,२०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (09) जिल्हा पोलीस दल- (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक Yar” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत आदेश संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी अभियोक्त्यांना फी अदा 
करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०४१६०३१८१३२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kishor Shyamrao 
Bhalerao 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस अधिक्षक, जळगाव 
३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
४. जिल्हा लेखाधिकारी, जळगाव. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, जळगाव. 
६. अँड.श्री. प्रविण चव्हाण, एकदंत, प्लॉट-२३, एन-४- सेक्टर-एच, सिडको, औरंगाबाद. 
७. विधी व न्याय विभाग (अ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


